नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी 
अंतर्गत शासकीय गोदाम बांधकामांना निधी 
उपलब्ध करून देणेबाबत. चिमूर ता.चिमूर 
जि.चंद्रपूर. (सन २०१९-२०) 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०१९/प्र.क्र.३१ (भाग-१)/नापु-१६ ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख:- ०४ मार्च, २०२०. 


वाचा- 

१. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.१०८/नापु-१६-ब, दि.२८.१२.२०१८. 

२. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.१०३/नापु-१६-ब, दि.१६.०१.२०१९ 

३. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.७9७/नापु-१६-ब, दि.१५.०२.२०१९. 

४. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१९/प्र.क्र.३१/नापु-१६-ब, दि.२८.०५.२०१९ 
व दि.०६.०८.२०१९. 

५. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, चंद्रपूर यांचे पत्र क्र.पुवि/कक्ष-१३/क.लि.प्रपत्र/२०२०/१७, 
दि.२८.०१.२०२०. 


य्रस्तावना- 


संदर्भीय शासन निर्णय क्र.४ अन्वये नवीन गोदाम बांधकामांना सन २०१९-२० मध्ये निधी 


उपलब्ध करुन दिला आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, चंद्रपूर यांनी संदर्भीय क्र. ५ अन्वये ब्रम्हपुरी ता. 


ब्रम्हपुरी येथील नवीन गोदाम बांधकामाचा माहे मार्च, २०२० अखेर खर्ची न होणारा निधी 


₹६७,९५,५१२/- एवढया निधीपैकी ₹ २५,००,०००/- इतका निधी चिमूर ता. चिमूर येथील नवीन 


गोदाम बांधकामास वर्ग करुन देण्याची विनंती केली आहे. त्याअनुषंगाने संदर्भीय शासन निर्णय क्र. ४ 


अन्वये वितरीत चंद्रपूर जिल्हयातील ब्रम्हपूरी ता. ब्रम्हपूरी येथील नवीन गोदाम बांधकामाचा निधी 


चिमूर ता. चिमूर येथील नवीन गोदाम बांधकामासाठी वर्ग करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०१९/प्र.क्र.३१ (भाग-१)/नापु-१६ ब 


झासन निर्णय- 


सन २०१९-२० मध्ये वितरीत निधीपैकी ब्रम्हपुरी ता. ब्रम्हपुरी येथील नवीन गोदाम बांधकामाचा 


माहे मार्च, २०२० अखेर खर्ची न होणाऱ्या निधीपैकी ₹ २५,००,०००/- इतका निधी चिमूर ता. चिमूर 


येथील नवीन गोदाम बांधकामास प्रशासकीय मान्यतेसंदर्भातील संबंधित शासन निर्णयातील नमूद 


अटींच्या अधीन राहून वर्ग करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । जिल्हा तालुका | गोदामाचे | प्रशासकीय यापूर्वी वितरीत | सदर आदेशान्वये 


नाव मान्यतेच्या निधी (इ) वर्ग करुन देण्यात 
आदेशानुसार येत असलेला निधी 
अंदाजित खर्च (रु.) 


(र) 


शब चंद्रपूर । चिमूर चिमूर ३,४९,०६,०२० । २,०८,२४,४४९ | २५,००,०००/- 


एकूण २५,००,०००/- 


अक्षरी रुपये: पंचेवीस लक्ष फक्त 


२. उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून शासकीय गोदाम बांधकामाची कामे तातडीने सुरु करण्यात 
यावीत. 


३ संबंधित गोदामासाठी मंजूर केलेला निधी प्रत्यक्ष खर्ची होताच निधीच्या विनियोगाचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र त्वरीत शासनास सादर करण्याची दक्षता जिल्हा पुरवठा अधिकारी, चंद्रपूर यांनी घ्यावी. 


४. बांधकामास विलंब अथवा इतर कारणांनी गोदाम बांधकामाचा खर्च वाढीव होणार नाही, 


याबाबत दक्षता घ्यावी. 


प्‌. सदर गोदाम बांधकामाचे काम प्रगतीपथावर असताना संबंधित अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक 


बांधकाम विभाग यांनी कमीत कमी तीन वेळेस भेट देऊन कामाची गुणवत्ता उत्कृष्ट असल्याची 


खातरजमा करावी व तसा अहवाल जिल्हाधिकारी यांना वेळोवेळी ळेखी स्वरूपात सादर करावा. 


६. गोदामाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर गोदामाचा ताबा घेण्यापूर्वी सदर गोदामास जिल्हाधिकारी 


यांनी स्वत: भेट देऊन झालेले काम हे उत्कृष्ट दर्जाचे असल्याबाबतची खातरजमा करावी. काही त्रुटी 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०१९/प्र.क्र.३१ (भाग-१)/नापु-१६ ब 


राहिल्या असल्यास त्याची पूर्तता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करून घ्यावी व त्याचा स्थळ 


निरीक्षणाचा अहवाल अभिलेखामध्ये जतन करून ठेवावा. 


७. सदर आदेशान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी दि. ३१ मार्च, २०२० अखेर खर्ची 
टाकावा. या आदेशान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी ठेव अंशदान म्हणून वर्ग करता येणार 
नाही. 


८. संबधित गोदाम बांधकामासाठी प्रशासकीय मान्यता आदेझशानुसारच्या छाननीअंती सुधारित 


अंदाजित खर्चापेक्षा अधिक निधी वितरित होणार नाही याबाबत संबधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी, 


चंद्रपूर यांनी दक्षता घ्यावी. वितरीत करण्यात आलेले अनुदान दि. ३१ मार्च, २०२० पर्यंत खर्च करण्यात 


यावे. याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांची राहील, याची नोंद घ्यावी. 


९. उपरोक्त खर्च “मागणी क्र.एम-४, मुख्यलेखाशिर्ष ४४०८,०२, साठवण व वखार साठवण,१०१, 


ग्रामीण भागात गोदाम बांधणे कार्यक्रम (०१) नविन गोदामाचे बांधकाम (०१) (०१) नवीन गोदामांचे 


बांधकाम करणे (मुफसल) (राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम) (४४०८ ०२४६), ५३ मोठी बांधकामे” या 


लेखाशिर्षांतर्गग व सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षात उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा. 


१०. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीका १९७८ च्या भाग-१ उप विभाग ५ मधील अनुक्रमांक-१ नुसार व 


महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तीकेतीळ परिच्छेद क्रमांक-१३४ नुसार प्रशासनिक विभागास 


प्राप्त झालेल्या वित्तीय अधिकारानुसार सदरचा आदेशा निर्गमित करण्यात येत आहे. 


११. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३०४१७०२४८६५०६ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Pradip Girdhar 
Chavan 


(प्र. गि. चव्हाण) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर. 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०१९/प्र.क्र.३१ (भाग-१)/नापु-१६ ब 


२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई, व नागपूर. 
वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 
४. उप आयुक्त (पुरवठा), नागपूर. 
५. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, चंद्रपूर. 
कार््मकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, चंद्रपूर. 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर. 
८. महालेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
९. महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
१०. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई (वित्तीय सल्लागार व उपसचिव मार्फत) 
११. वित्त विभाग (व्यय-१०, अर्थोपाय, अर्थबळ व अर्थसंकल्प-१६), मंत्रालय, मुंबई. 
१२. नियोजन विभाग (का-१४११), मंत्रालय, मुंबई. 
१३. सहाय्यक संचालक (संगणक) लेखा व कोषागारे, मुंबई/नागपूर. 
१४. उपमहाव्यवस्थापक,नाबार्ड, ५४, वेलस्ली रोड, शिवाजीनगर, पुणे- ४११००५. 
१५. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय ६ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
१६. निवड नस्ती/नापु-१६ब. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


